राज्य पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांना 
विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएस ०८०८/प्र.क्र.-५०६/पोल-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : २ ऑगस्ट, २००८ 


बाचा; ९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र १०००/ प्र.क्र. ४६/२००१/ विनियम दि. ११.७.२००१९ 


शासन निर्णय : 


राज्य पोलीस दलाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच वित्तीय बाबोची कार्यबाही सुरळीतपणे ब 
तात्काळ पार पाडण्यासाठी राज्य पोलीस दलातील ज्या पोलीस अधीक्षक, समादेशक राज्य राखीव पोलोस दलन या 
पदावरील अधिकाऱ्यांचे किमान वेतन रु. १२०००-१६५०० असे आहे अशा पोलीस आंधकाऱ्यांना "व्रिभाग प्रमुख" 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर अधिकार केवळ वित्तिय अधिकारापुरतेच मर्यादीत राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र १०००/ प्र.क्र. ४६/२००१/ ब्िनियम दि. ९९.३.२००१ 
सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग - पहिला उपविभाग १ अ.क्र. १ नियम २ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार ब अपर मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने निर्गामत 
करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २००८०८०२१६४९१६००९ 
आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


ताच चवरे) 
कार्यासन , गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्र्त, 
पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व पोलोस आयुक्‍त 
सर्व पोलीस अधिक्षक (जिल्हे व लोहमार्ग ) 
सर्व समादेशक. राज्य राखीव पोलीस बल, 
महाराष्ट्राचे लेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सर्व सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव / कक्ष अधिकारी गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-७) (विनियम) मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, पोल-४. 


